प्रशासकीय मान्यता 

सन-२०१९-२० या वित्तीय वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 


शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएन -२०१९/प्र.क्र. २४८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२० 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 
४) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/कार्या-३७/ का-६/७७५/ २०१९-२०, दि. २६.०४.२०१९ 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/ 
म/शावैमवरुनागपूर/१२७५७/२०१९, दि. ०९.०९.२०१९ 
शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस संदर्भाधीन 
दिनांक २६.०४.२०१९ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 
मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद रुपये ३,६३,००,००० /- (रुपये तीन कोटी त्रेसष्ट लक्ष 
फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
रि आर्थापेडिक व गायनेकार्लाजी सिम्युलेटर ऑन पिं १ | 3,§3,00,000 | 3,§3,00,000 
टर्न की बेसीस 
एकूण किंमत 3,६३,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०१९/प्र.क्र. २४८/प्रशा-१ 


अटी :- 
१) 


१०) 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर यंत्रसामुग्री ही एकलस्त्रोत स्वरूपाची असल्याची खातरजमा संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन , मुंबई व संबंधित संस्थेतील सक्षम अधिकारी यांनी केळेली आहे. 
याबाबत भविष्यात काही बाब उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित संस्था व 
संचालनालयाची राहिल. 

सदर यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत (प्रोप्रायटरी) स्वरुपाचे आहे, असे संबंधितांनी प्रमाणित केलेले 
आहे. तथापि सदर प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीसाठी नमूद केलेल्या विनिदिष्टांची पूर्तता 
करणारी अन्य उत्पादने नाहीत, याची खातरजमा हाफकीन महामंडळाने करावी. 

उपरोक्‍त अनु क्रमांक ३ प्रमाणे खातरजमा झाल्यावर प्रस्तावित यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत 
(प्रोपायटरी) स्वरूपाची असल्याबाबतचे अद्यावत व विहीत प्रमाणपत्र तपासून हाफकीन 
महामंडळाने खरेदीबाबतची कार्यवाही करावी. 

मुख्य यंत्र व त्याचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नाही. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन -२०१९/प्र.क्र. २४८/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त Tea नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक ओ-६३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवलीखर्च 
०३ - वैद्यकिय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(५५) - जिल्हा योजना - नागपूर उपशिर्ष - (44) 
(०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी (४२१० १५११) 
५२ - यंत्र सामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११८१०४७१८२४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE =: 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Haart लि.., मुंबई 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , नागपूर 
७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


